RNINo . MAHBIL /2012/44835 
www .dgps.maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष- ७, अंक - २० ] 


गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३ , २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


[ पृष्ठे ५० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २ एप्रिल २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 


क्रमांक टीपीएस- १०१७/ ८२३/ प्र. क्र . ३९७/ २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१०१३/ ८८ / 
प्र . क्र . २७ / २०१३/ नवि-९, दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ अन्वये शिरपूर- वरवाडे शहरासाठी मूळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे ); 
चे कलम ३१ (१) अन्वये भागशः मंजूर (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) केलेली असून ती दिनांक ६ एप्रिल २०१४ पासून अंमलात 
आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे शिरपूर , सि . स. नंबर १३२५ ही जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) ९. ०० मीटर 
रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे संबोधिले आहे) होत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २१८, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये उक्त विकास 
योजनेतील उक्त आरक्षणात फेरबदल करून उक्त जागा ‘ रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक १६ जानेवारी २०१६ च्या पत्रान्वये अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


वि (एच) ७८ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी , शिरपूर- वरवाडे नगरपरिषद, शिरपूर , जिल्हा धुळे यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


PT. ST. JETE , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 2nd April 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS - 1017 /823/CR - 397 /2017 /UD - 9 . - Whereas, the Government in Urban DevelopmentDepartment 
vide Notification No . TPS- 1013/88 /CR -27 /2013/UD - 9, dated the 25th September 2013 has partly sanctioned 
the Second Revised Development Plan for original limits of Shirpur - Varwade City (hereinafter referred to 
as “ the said Development Plan ” ) and the same has come into force with effect from dated the 6th April 
2014 ; 


and whereas, the Shirpur - VarwadeMunicipalCouncil is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ” ) ; 


and whereas , in the said DevelopmentPlan , land bearing C . S . No. 1325 ofMouje Shirpur (hereinafter 
referred to as “ the said land” ) is reserved as 9 .00 mtrs . wide DevelopmentPlan Road (hereinafter referred 
to as “ the said Reservation ” ) ; 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 218 , dated 27th February 
2015 resolved to modify the said Reservation of the Development Plan and to include the said land in 
“ Residential Zone” (hereinafter referred to as “ the said Modification ” ) by following all the legal formalities 
stipulated under Section 37 ( 1 ) of the said Act, forwarded the proposal to Government for final sanction 
vide letter, dated the 16th January 2016 ; 


and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs to be refused ; 


Now therefore , in exercise of powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Chief Officer , Shirpur- Varwade Municipal Council , Shirpur, district Dhule . 


This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


३ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ४ एप्रिल २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 


आदेश 


क्रमांक एचसीआर- ३०१७/ ५५९ / प्र. क्र . २४९ / २०१७/ नवि - ९. - ज्याअर्थी, जळगाव शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे); चे कलम 
३१, उप -कलम ( १) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस- ३५९९ / ७३८/ सीआर- १४२/ ९९/ नवि-९, दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२००२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे), तसेच 
वगळलेल्या भागाची उक्त विकास योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - ३५०३/ ४९३/ प्र . क्र . १०२/ ०३/ नवि - ९ , 
दिनांक १० ऑगस्ट २००४ नुसार मंजूर केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली, मौजे पिंप्राळा, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव 
येथील गट नंबर ३४१/ १, क्षेत्र १६५०० चौरस मीटर ही जमीन ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे); लगतच्या जमिनींसह आरक्षण क्रमांक ६८ 
“ आय. टी. आय. ” करिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समूचित प्राधिकरण औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था , जळगाव ( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे) आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा , उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन 
केलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) नुसार , उक्त प्राधिकरणावर दिनांक १७ जून २०१५ 
रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा , उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले 
होते ; 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) नुसार , उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित 


कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने , उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ३५८५/ २०१६ मध्ये दिनांक २१ सप्टेंबर 


२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले 


आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप- कलम (२) नुसार , उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे ; 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( २) नुसार प्राप्त अधिकारांत राज्य शासन उक्त जागेवरील जळगाव शहराच्या 
मंजूर सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ६८ “ आय. टी . आय. ” चे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशा 
प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल ; 


प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांच्या 


कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


सर्वे क्रमांक / गट क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेतील 

आरक्षण 


गट क्रमांक ३४१/ १ 


१६५०० चौ . मी . 


मौजे पिंप्राळा , 
तालुका व जिल्हा 
जळगाव . 


आरक्षण क्रमांक ६८ , 
“ आय. टी . आय ”. 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 4th April 2018 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No . HCR- 3017/ 559/CR- 249/ 2017 / UD- 9. - Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide Notification No. TPS- 3599 /738 /CR - 142 (A )/UD - 9, dated 11th February 
2002 has sanctioned the Development Plan of Jalgaon (Additional Area ) City (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") and the same has came 
into force with effect from the 7th April 2002 and Excluded Part of the said Development Plan has been 
sanctioned vide Notification No. TPS - 3503/ 493/CR - 102 /03/UD - 9 , dated the 10th August 2004 ; 


and whereas , in the said Development Plan , the land bearing Gat No . 341/ 1 admeasuring 16500 
sq . mtrs . of Mouze Pimprala , taluka and district Jalgaon (hereinafter referred to as "the said Land" ) 
more described in schedule appended hereto along with adjacent lands is reserved as Site No . 68 
" I. T. I.". The Appropriate Authority for the said reservation is Industrial Technical Institute , Jalgaon 
(hereinafter referred to as “ the said Authority ” ) ; 


and whereas , the said land has not been acquired by the said Authority within 10 ( Ten ) years from 
the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas , the Owner of the said land served a Notice, dated 17th June 2015 under Section 
127 ( 1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice" ) to the said Authority, informing that 
the said Land has not been acquired by the said Authority within the stipulated period ; 


and whereas , even after service of the said Notice as aforesaid , the said land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub -section ( 1) 
of Section 127 of the said Act, by the said Authority ; 


and whereas, Hon ble High Court in Writ Petition No . 3585 / 2016 , filed by the owner of the said 
land vide its Order, dated the 21st September 2017 held that the said reservation to the extent of the 
said land stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


५ 


and whereas , it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said land has been 


lapsed . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 127 of the said 
Act, and of all other powers enabling it in thatbehalf , the Government of Maharashtra , hereby notifies 
that the said reservation viz. Site No . 68 - “I. T. I. ” onthe said land stands lapsed fromthe sanctioned 
Development Plan of Jalgaon (Additional Area) and the said land so released from the said reservation 
shall be available to the landowner for the purpose of Development as otherwise permissible in the 
case of adjacent land under the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the details of released from the reservation vide this Order is 
available in the office of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon during office hours 
on all working days for inspection of public upto one month . 


Schedule 


ॐ 


Area of 


Reservation of 


Mouze , taluka , 

district 


Survey No . / 

Gat No . 


the land 


Development Plan 


2- 


___ 4 


- 


Gat No . 


16500 Sq . mtrs . 


Mouze Pimprala , 
taluka and district 
Jalgaon . 


Site No. 68 

“I. T.I. . 


341 / 1 


This Order shall be available on the Government s website www .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

___ R. S . CHOUHAN, 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ४ एप्रिल २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 


आदेश 


क्रमांक एचसीआर- ३०१७/ ५६० / प्र. क्र . २५०/ २०१७/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, जळगाव शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम 
३१ , उप - कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस- ३५९९ / ७३८/ सीआर- १४२ / ९९ / नवि -९, दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२००२ अन्वयेमंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे), तसेच 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


वगळलेल्या भागाची उक्त विकास योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- ३५०३/ ४९३/ प्र. क्र . १०२/ ०३ / नवि -९ , 
दिनांक १० ऑगस्ट २००४ नुसार मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली, मौजे पिंप्राळा, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव 
येथील गट नंबर ३४१/ ३, क्षेत्र १६००० चौ . मीटर ही जमीन (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ); लगतच्या जमिनींसह आरक्षण क्रमांक ६८ 
“ आय. टी. आय. ” करिता (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समूचित प्राधिकरण औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, जळगाव ( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे) आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन 
केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) नुसार , उक्त प्राधिकरणावर दिनांक १७ जून २०१५ 
रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा , उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले 
होते ; 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम ( १) नुसार , उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने , उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ९०३१/ २०१६ मध्ये दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले 
आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप- कलम ( २) नुसार , उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे ; 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील जळगाव शहराच्या 
मंजूर सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ६८ “ आय. टी . आय. ” चे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशा 
प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल ; 


प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांच्या 
कार्यालयात वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेतील 

आरक्षण 


३ 


गट क्रमांक ३४१/ ३ 


१६००० चौ . मी . 


मौजे पिंप्राळा, 
तालुका व जिल्हा 
जळगाव. 


आरक्षण क्रमांक ६८ , 
“ आय. टी . आय ” 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान, 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 4th April 2018 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No. HCR - 3017 / 560 /CR -250 /2017 /UD -9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide Notification No . TPS - 3599/738 /CR - 142 ( A )/UD - 9 , dated 11th February 
2002 has sanctioned the Development Plan of Jalgaon (Additional Area ) City (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") and the same has came 
into force with effect from the 7th April 2002 and Excluded Part of the said Development Plan has been 
sanctioned vide Notification No . TPS - 3503/493 /CR -102 /03 /UD - 9 , dated the 10th August 2004 ; 


and whereas, in the said Development Plan , the land bearing Gat No . 341/3 admeasuring 16000 
sq. mtrs . of Mouze Pimprala , taluka and district Jalgaon (hereinafter referred to as “ the said Land ") 
more described in schedule appended hereto along with adjacent lands is reserved as Site No. 68 " I. 
T. I." . The Appropriate Authority for the said reservation is Industrial Technical Institute , Jalgaon (hereinafter 
referred to as “ the said Authority ” ) ; 


and whereas , the said land has not been acquired by the said Authority within 10 (Ten ) years from 
the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas, the Owner of the said land served a Notice , dated 17th June 2015 under Section 
127 ( 1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice" ) to the said Authority , informing that 
the said Land has not been acquired by the said Authority within the stipulated period ; 


and whereas , even after service of the said Notice as aforesaid , the said land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub - section ( 1) 
of Section 127 of the said Act, by the said Authority ; 


and whereas , Hon ble High Court in Writ Petition No. 9031/ 2016 , filed by the owner of the said 
land vide its Order, dated 21st September 2017 held that the said reservation to the extent of the said 
land stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


and whereas, it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said land has been 
lapsed . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 127 of the said 
Act, and of all other powers enabling it in thatbehalf , the Government of Maharashtra , hereby notifies 
that the said reservation viz . Site No . 68 - " I. T. I.” on the said land stands lapsed from the sanctioned 
Development Plan of Jalgaon (Additional Area ) and the said land so released from the said reservation 
shall be available to the landowner for the purpose of Development as otherwise permissible in the 
case of adjacent land under the said Development Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


A copy of the part plan showing the details of released from the reservation vide this Order is 
available in the office of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon during office hours 
on all working days for inspection of public upto one month . 


Schedule 


Mouze , taluka, 

district 


Survey No. / 

Gat No . 


Area of 
the land 


Reservation of 
Development Plan 


2 


16000 Sq . mtrs . 


Mouze Pimprala , 
taluka and district 
Jalgaon. 


Gat No . 
341/ 3 


Site No. 68 

“I. T.I. ”. 


This Order shall be available on the Government s website www .maharashtra . gov .in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN, 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ४ एप्रिल २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


आदेश 


क्रमांक एचसीआर - ३०१७/ ५६१/ प्र. क्र . २५१/ २०१७/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, जळगाव शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे); चे कलम 
३१, उप - कलम ( १) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस- ३५९९ / ७३८ / सीआर- १४२/ ९९ / नवि -९ , दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२००२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे), तसेच 
वगळलेल्या भागाची उक्त विकास योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - ३५०३/ ४९३/ प्र . क्र . १०२/ ०३/ नवि - ९ , 
दिनांक १० ऑगस्ट २००४ नुसार मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली, मौजे पिंप्राळा, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव 
येथील गट नंबर ३४१/ २, क्षेत्र १६६०० चौरस मीटर ही जमीन ( यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधले आहे); लगतच्या जमिनींसह आरक्षण क्रमांक ६८ 
“ आय. टी . आय. ” करिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समूचित प्राधिकरण औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था , जळगाव ( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे) आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन 
केलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम (१) नुसार , उक्त प्राधिकरणावर दिनांक १७ जून २०१५ 
रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले 
होते ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


९ 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम (१) नुसार , उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने , उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ९०२९ / २०१६ मध्ये दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले 
आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप- कलम ( २) नुसार , उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील जळगाव शहराच्या 
मंजूर सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ६८ “ आय. टी . आय. ” चे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशा 
प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल ; 


प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांच्या 
कार्यालयात वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


मौजे , तालुका व जिल्हा 


सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेतील 


आरक्षण 


मौजे पिंप्राळा, 


गट क्रमांक ३४१/ २ 


१६६०० चौ . मी . 


आरक्षण क्रमांक ६८ , 
“ आय . टी . आय ” 


तालुका व जिल्हा 


जळगाव . 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Dated 4th April 2018 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No . HCR- 3017/ 561 /CR- 251 / 2017 / UD - 9 . - Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide Notification No. TPS - 3599 /738 /CR - 142 (A )/UD - 9 , dated 11th February 
2002 has sanctioned the Development Plan of Jalgaon (Additional Area ) City (hereinafter referred to as 
"the said Development Plan ") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act" ) and the same has came 
into force with effect from the 7th April 2002 and Excluded Part of the said Development Plan has 
sanctioned vide Notification No. TPS - 3503 /493/ CR - 102/03/UD -9 , dated the 10th August 2004 ; 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


and whereas , in the said Development Plan , the land bearing Gat No . 341/2 admeasuring 16600 
sq . mtrs. of Mouze Pimprala , taluka and district Jalgaon (hereinafter referred to as “ the said Land") 
more described in schedule appended hereto along with adjacent lands is reserved as Site No . 68 " I. 
T. I.". The Appropriate Authority for the said reservation is Industrial Technical Institute , Jalgaon (hereinafter 
referred to as “ the said Authority ” ); 


and whereas , the said land has not been acquired by the said Authority within 10 ( Ten ) years from 
the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas , the owner of the said land served a Notice , dated 17th June 2015 under Section 
127 ( 1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice " ) to the said Authority , informing that 
the said land has not been acquired by the said Authority within the stipulated period ; 


and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid , the said land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub -section ( 1) 
of Section 127 of the said Act, by the said Authority; 


and whereas, Hon ble High Court in Writ Petition No . 9029/ 2016 , filed by the owner of the said 
land vide its Order, dated 21st September 2017 held that the said reservation to the extent of the said 
land stands lapsed , under Section 127 of the said Act; 


and whereas , it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said land has been 
lapsed . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 127 of the said 
Act, and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , hereby notifies 
that the said reservation viz . Site No . 68 - “ I. T. I.” on the said land stands lapsed from the sanctioned 
Development Plan of Jalgaon (Additional Area ) and the said land so released from the said reservation 
shall be available to the landowner for the purpose of Development as otherwise permissible in the 
case of adjacent land under the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the details of released from the reservation vide this Order is 
available in the office of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation during office hours on all 
working days for inspection of public upto one month . 


Schedule 


Sr 


Mouze, Taluka , 

District 


Survey No ./ 
Gat No . 


Area of 
the land 


No . 


Reservation of 
Development Plan 

5 


3 


16600 Sq . mtrs . 


Mouze Pimprala , 
taluka and district 
Jalgaon . 


Gat No . 
341/2 


Site No . 68 

“ I. T.I.” . 


This Order shall be availabe on the Government s website www .maharashtra . gov.in as well as on the 
website of Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune at www . dtp .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S. CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


११ 


नगर रचना योजना क्रमांक १- अमळनेर 
अंतिम भूखंड क्रमांक १२४ पैकी २३७८ चौ . मी . जागा 
विद्यमान Public Utility ऐवजी आरक्षण क्रमांक ३८ - क 
“ दुकान केंद्र " दर्शविण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम ९१ (२) अन्वये . 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०२१ 
दिनांक ५ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस - ३५१७/ ७७९ / प्र . क्र . ३५२/ २०१७/ नवि- ९ . - ज्याअर्थी, शासन , नगररचना योजना क्रमांक १, अमळनेर शासन नगर विकास 
आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेली आहे) चे कलम ८६ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५६८/ ६२२६२ / डब्ल्यू, दिनांक २१ ऑक्टोबर 
१९७० अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ डिसेंबर १९७० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त योजना ” असे संबोधिलेली आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेनुसार अंतिम भूखंड क्रमांक १२४ (यापुढे “ उक्त भूखंड ” असे संबोधलेली ) मधील २३७८ चौ. मी. क्षेत्र “विद्यमान 
सार्वजनिक सुविधा ” (Public Utility Zone) म्हणून दर्शविलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमळनेर शहराची मूळ हद्दीची सुधारित विकास योजना, संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३१ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक डीपी/ अमळनेर/ आर -२/टीपीव्ही-४/ २८८८ , दिनांक ३० एप्रिल १९९४ मंजूर केलेली असून , ती दिनांक 
२७ जून १९९४ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त सुधारित विकास योजना ” असे संबोधिलेली) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेत उक्त भूखंड विद्यमान सार्वजनिक सुविधा म्हणून दर्शविलेला वापर बंद झाल्याने, अमळनेर 
नगरपरिषदेने उक्त जागा उक्त भूवापराऐवजी “ दुकान केंद्र ” या प्रयोजनार्थ आरक्षित करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम 
३७(१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ च्या पत्रान्वये अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केला 
आहे ( यापुढे “ उक्त प्रस्ताव " असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त योजनेत फेरबदल 
करून उक्त प्रस्ताव शासनाने दिनांक ५ एप्रिल २०१८ च्या निर्णय क्रमांक टीपीएस - ३५१७/ ७७९/ प्र. क्र . ३५२/ २०१७/ नवि- ९ अन्वये मंजूर केला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९१ चे उप - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून शासन 
याद्वारे उक्त अंतिमतः मंजूर केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे उक्त योजनेमध्ये प्रारूप फेरबदल तयार करून सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्धी 
करणेकामी उक्त अधिनियमातील कलम ९१ अन्वयेविहित केल्याप्रमाणे वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता नगरपरिषद , अमळनेर यांना याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. अशी कोणतीही व्यक्ती जी या फेरबदलामुळे बाधित होत असेल , ती व्यक्ती शासनास याबाबत त्यांचा आदेश प्रसिद्धीच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याचे कालावधीत लेखी निवेदन करून त्याची प्रत नियोजन प्राधिकरणास देऊ शकेल ; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


रा . शा . चौहान , 


कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


Town Planning Scheme - Amalner No . 1 


Notification under Section 91 ( 2 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 to reserve 2378 sq . mtrs . of area under 
Existing Public Utility bearing FinalPlot No. 124 
as Site No . 38 - A " Shopping Centre " . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 021 

dated , 5th April 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No . TPS - 3517 /779/CR - 352/2017 /UD - 9 .- Whereas , the Town Planning Scheme – Amalner No. 1 
(hereinafter referred to as the said Scheme" ) has been sanctioned by the GovernmentUrban Development 
and Public Health Department under Section 86 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Mah . ActNo . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Notification No . TPS 
3568 /62262- W , dated the 21st October 1970 and come into force from dated 15th December 1970 ; 


and whereas , as per the said Scheme an area admeasuring 2378 sq . mtrs. of Final Plot No. 124 
(hereinafter referred to as the said Plot” ) is shown as Existing Public Utility Zone ; 


and whereas , the Revised Development Plan of Original Boundary ofAmalner City is sanctioned by 
Director, Town Planning, Maharashtra State , Pune vide Notification No . DP /Amalner/R -2 / TPV - 4 / 2888 , dated 
the 30th April 1994 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) under Section 31 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to 
as “ the said Act” ) and the same has came into force with effect from 27th June 1994 ; 


and whereas, on cessation of use of the said plot as public utility, the Amalner Municipal Council 

said use of the said land and reserve the same as " Shopping Centre " as per the 
provision under Section 37 ( 1) of the said Act to the said Development Plan and after following all the legal 
formalities forwarded the proposal to Government for final sanction vide letter dated the 8th August 2016 ; 


and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government vide Notification No. TPS - 35171779/CR - 352 / 2017 /UD - 9 , dated 
the 5th April 2018 has accorded approval to the said modification proposal ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section (2 ) of Section 91 of the said 
Act, the Governmenthereby authorize the Municipal Council, Amalner to prepare the Draft Variation as per 
the sanctioned modification proposal and publish a notice in this regard in the Maharashtra Government 
Gazette after following due procedure as laid down in Section 91 of the said Act. Any person affected 
thereby may submit in writing his objections to such variation to the State Government and send a copy 
thereof to the Planning Authority not later than one month of the date of publication ofNotice . 


This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra . gov .in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


१३ 


मक्ष 


ररचन 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ५ एप्रिल २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस- ३५१७/ ७७९ / प्र. क्र . ३५२/ २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, अमळनेर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ (१) 
अन्वये संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक डिपी/ अमळनेर/ आर-२/ टीपीव्ही-४/ २८८८ , दिनांक २७ जून १९९४ पासून 
अंमलात आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी अमळनेर नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले 
आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे अमळनेर येथील नगररचना योजना, अमळनेर क्रमांक १ मधील अंतिम भूखंड क्रमांक १२४ पैकी 
२३७८ चौ . मी . जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) विद्यमान Public Utility म्हणून दर्शविली आहे (यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे 
संबोधिले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर यांनी त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४३८ , दिनांक १३ मार्च २०१६ अन्वये उक्त 
विकास योजनेतील उक्त विकास योजनेतील उक्त जागा “ उक्त भूवापरा ” ऐवजी दुकान केंद्र या प्रयोजनार्थ आरक्षित करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव (यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले 
आहे) दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ च्या पत्रान्वये अंतिम मंजरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल 
मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ३० एप्रिल 
१९९४ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ३० एप्रिल १९९४ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


मौजे अमळनेर येथील अंतिम भूखंड क्रमांक १२४ पैकी २३७८ चौ . मी. विद्यमान Public Utility म्हणून दर्शविलेली जागा आरक्षण क्रमांक ३८ 
क ‘ दुकान केंद्र या प्रयोजनार्थ आरक्षित करण्यात येत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा. चौहान , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated, 5th April 2018 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS -3517 /779 /CR - 352 / 2017 /UD - 9. - Whereas , Director, Town Planning, Maharashtra State , Pune 
vide Notification No. D . P./ Amalner /R - 2 / TPV -4 /2888 , dated the 30th April 1994 has sanctioned the Revised 
Development Plan ofAmalner City (hereinafter referred to as “ the said DevelopmentPlan ” ) under Section 
31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) and the same has cameinto force with effect from dated the 27th June 1994 ; 


and whereas, the Amalner Municipal Council is the Planning Authority for the said DevelopmentPlan 
(hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ” ); 


and whereas, in the said DevelopmentPlan , an area admeasuring 2378 sq .mtrs . of FinalPlot No. 124 
of TPS No . 1 , Amalner, Mouje Amalner (hereinafter referred to as the said Lands” ) is shown as Existing 
Public Utility (hereinafter referred to as “ the said Use ” ); 


and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No . 438 , dated 13th March 
2016 resolved to modify the said use of the said land and reserve the same as “ Shopping Centre ” as per 
the provision under Section 37 ( 1 ) of the said Act (hereinafter referred to as the said Modification ” ) to the 
said Development Plan , and after following all the legal formalities forwarded the proposal to Government 
for final sanction vide letter, dated the 8th August 2016 ; 


and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned . 


Now therefore , in exercise of powers conferred on it under sub -section ( 2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government hereby sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid 
Notification dated the 30th April 1994 . 


In the Schedule ofModifications appended to the aforesaid Notification sanctioning the said Development 
Plan the following new entry shall be added after the last entry . 


Entry 


An area admeasuring 2378 sq .mtrs . of Final Plot No . 124 ofMouje Amalner shown as Existing Public 
Utility is reserved as " Shopping Centre " Site No. 38 - A . 


This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Chief Officer , Amalner Municipal Council, Amalner, district Jalgaon . 


This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra . gov . in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


१५ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 


आदेश 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस - ३०१६/ प्र. क्र . २१५/ २०१६/ नवि- ९. - ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ चे उप 
कलम ( १) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस - ११९१/ ३५/ प्र. क्र . ८८/ नवि-९, दिनांक २८ जून १९९३ अन्वये 
भागशः मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १९९३ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे) आणि उक्त 
विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप - कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील 
निर्णय क्रमांक टीपीएस- ११९१/ ३५ /प्र. क्र . ८८/ नवि-९, दिनांक १५ मे १९९५ अन्वयेमंजूर केली आहे ती दिनांक २९ जून १९९५ पासून अंमलात आली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे पाथर्डी, सर्व्हे नंबर ३११ / १- अ मधील ३०९४. ४५ चौ . मी . जागा ( यापुढे “ उक्त जागा " असे 
संबोधले आहे ) इतर जागेसह आरक्षण क्रमांक २७- “बगीचा ” याकरिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे संबोधले आहे ) आरक्षित असून उक्त 
आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण हे महानगरपालिका, नाशिक ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे) आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त महानगरपालिका ” असे संबोधले आहे) उक्त जागा, उक्त विकास योजना अंमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम ( १) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त 
प्राधिकरणावर दिनांक ४ जून २०१० रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा, उक्त प्राधिकरणाने विहित 
कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम (१) नुसार , उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त महानगरपालिकेने 
विहित कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागा संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने, उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ६७२३/ २०१४ मध्ये दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१७ रोजीच्या व सर्वोच्च न्यायालयाने एस. एल. पी. क्रमांक १५६५८/ २०१७ मध्ये दिनांक २४ जुलै २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त विकास 
योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानचे कालावधीत नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाचेकलम ३१ चे उप - कलम 
( १) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस - १११६/ प्र. क्र . १४० ( अ)/ २०१६/ नवि- ९, दिनांक ९ जानेवारी २०१७ अन्वये 
भागशः मंजूर केली आहे (यापुढे “ उक्त सुधारित विकास योजना ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये उक्त जागा इतर जागेसह उक्त प्राधिकरणासाठी आरक्षण क्रमांक ३३४ “ उद्यान ” म्हणून 
आरक्षित आहे (यापुढे “ उक्त सुधारित आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजना मंजूर होऊन दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ पासून अंमलात आली असल्याने उक्त विकास योजना 
वैधानिकदृष्ट्या संपुष्टात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप- कलम (२) नुसार, उक्त सुधारित विकास योजनेमधील आरक्षण उक्त जागेपुरते 
व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त सुधारित विकास 
योजनेतील आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय 
भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल 

प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


सर्व्हे क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेतील 


आरक्षण 


३ 


४ 


मौजे पाथर्डी, 


सर्वे क्रमांक ३११/ १ - अ 


३०९४. ४५ चौ. मी . 


आरक्षण क्रमांक ३३४, 


तालुका व जिल्हा 


“ उद्यान " 


नाशिक. 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


रा. शा . चौहान , 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Dated 6thApril 2018 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


ORDER 


No . TPS - 3016 /CR -215 / 2016 /UD - 9 . - Whereas, the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide Notification No. TPS - 1191/ 35 /CR - 88 /UD - 9 , dated 28th June 1993 has 
sanctioned the Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as " the said Development 
Plan ") partly under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and the same has came into force with effect 
from the 16th November 1993 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned 
under Section 31 ( 1) of the said Act vide Notification No . TPS - 1191 / 35 /CR - 88 /UD - 9 , dated 15th May 
1995 and the same has came into force with effect from the 29th June 1995 ; 


and whereas, in the said Development Plan , the land bearing Survey No . 311/ 1- A admeasuring 
3094 . 45 sq . mtrs . of Mouze Pathardi, taluka and district Nashik (hereinafter referred to as “ the said 
Land” ) along with other lands is reserved as Site No. 27 "Garden " . (hereinafter referred to as “ the said 
Reservation "). The Appropriate Authority for the said reservation is Municipal Corporation , Nashik 
(hereinafter referred to as “ the said Authority ” ); 


and whereas, the said land has not been acquired by the said Authority within 10 ( Ten ) years from 
the date on which the said Development Plan came into force ; 


and whereas, the owner of the said land had served a Notice , dated 4th June 2010 under Section 
127 ( 1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice ") to the said Authority, informing that 
the said land has not been acquired by the said Authority, within the stipulated period ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


१७ 


and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid , the said land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub -section (1 ) 
of Section 127 of the said Act, by the said Authority ; 


and whereas , Hon ble High Court in Writ Petition No. 6723 /2014 , filed by the owner of the said 
land vide its Order, dated 15th February 2017 and Hon ble Supreme Court in SLP No. 15658 / 2017 filed 
by the said Authority vide its Order, dated the 24th July 2017 held that the said reservation to the extent 
of the said land stands lapsed , under Section 127 of the said Act; 


and whereas, in themean -time the Government of Maharashtra in Urban Development Department 
vide Notification No . TPS - 1116 /CR - 140 ( A )/UD - 9 , dated 9th January 2017 has sanctioned the Revised 
Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as " the said Revised Development Plan " ) 
partly under Section 31 ( 1 ) of the said Act; 


and whereas , in the said Revised Development Plan , the said land along with other lands is 
reserved for the said authority as Site No . 337 "Garden " (hereinafter referred to as “ the said Revised 
Reservation ") 


and whereas, the said Development Plan has legally became non - functional on the date the 
Revised Development Plan has come into force i. e . with effect from dated the 9th February 2017 ; 


and whereas, Now considering the aforesaid situation and the Hon ble Court orders , it becomes 
expedient to notify by an Order under Section 127 ( 2 ) of the said Act that the said Revised reservation 
on the said land in the said Revised Development Plan has been lapsed . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 127 of the said 
Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra , hereby notifies 
that the said Revised Reservation on the said land stands lapsed from the said Revised Development 
Plan and the said land so released shall be available to the landowner for the purpose of Development 
as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the details of released from the reservation vide this Order is 
available in the office of the Commissioner, Nashik Municipal Corporation , during office hours on all 
working days for inspection of public upto one month . 


Schedule 


Sr. 
No . 


Mouze , taluka , 

district 


Survey No. / 
Gat No . 


Area of 
the land 


Reservation of 
Development Plan 


3 


3094 .45 Sq. mtrs . 


Mouze Pathardi, 
taluka and district 
Nashik 


Survey No. 

311 / 1 - A 


Site No . 334 
“ Garden ” . 


This Order shall be availabe on the Government website www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated 28th March 2018 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS - 3515 / 38 /CR -20 / 2015 /UD -9 . - Whereas , in accordance with sub -section ( 1) of Section 31 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act”), the Government of Maharashtra has sanctioned a part of the Draft 
Development Plan of Bhadgaon Municipal Council , district Jalgaon (hereinafter referred to as the “ said 
Development Plan "), excluding certain part, vide Urban Development Department s Notification No . 
TPS - 3515 /38 /CR - 20 (A )/ 2015 /UD - 9 , dated the 21st March 2016 , (hereinafter referred to as “ the said 
Notification ” ), which appeared in the Maharashtra Government Gazette , Part I, Nashik Divisional 
Supplement, dated the 7th October 2016 ; 


and whereas, the Governmenthas republished the modifications of substantialnature with regard to 
the excluded parts of the said Development Plan (hereinafter referred to as " the said Excluded Part" ) vide 
Urban Development Department s Notice No. TPS - 3515 / 38 /CR - 20 (B )/ 2015 /UD - 9 , dated 21stMarch 2016 
(hereinafter referred to as “ the said Notice" ), published in the Maharashtra Government Gazette , Part I, 
Nashik Divisional Supplement, dated 7th October 2016 for inviting suggestions / objections from the General 
Public under second proviso to sub - section ( 1 ) of Section 31 of the said Act ; 


and whereas , in accordance with sub section ( 2 ) of Section 31 of the said Act, the Government, vide 
the said Notice , appointed the then Deputy Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik as “ Officer” 
to hear the objections or suggestions in respect of the said Excluded Part and to submit his report to the 
Government (hereinafter referred to as " the said Officer" ); 


and whereas , the said Officer submitted his report to the Government vide his Marathi Letter No. 
Hila /f . T . 45 q / gayfig /2414 -39 / 88ę , dated 31st March 2017 ; 


and whereas , in accordance with sub section ( 3 ) of Section 31 of the said Act, the Government of 
Maharashtra has taken into consideration the objections and suggestions received and the report of the 
said Officer. 


Now , therefore in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1) of Section 31 of the said Act 
and of all other powers enabling it on that behalf, and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , the Government ofMaharashtra hereby sanctions the said Excluded Part of the Bhadgaon 
Municipal Council as specified in the schedule ofmodifications annexed hereto , which shall be a part of 
the Final Development Plan of the Bhadgaon Municipal Council as regards the said Excluded Part ; 


The FinalDevelopment Plan in respect of the said Excluded Part of the Bhadgaon Municipal Council 
shall come into force after one month from the date of publication of this Notification in the Maharashtra 
Government Gazette ; 


This Notification is also available on Government website www .maharashtra . gov. in 


6 


SCHEDULE SUBSTANTIALMODIFICATIONSSANCTIONEDBYGOVERNMENTUNDERSECTION31(1)OFMAHARASHTRAREGIONALAND 

TOWNPLANNINGACT,1966 ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTIFICATIONNo.TPS-3515/38/CR-20/2015/UD-9,dated28thMarch2017 Sr.ExcludedProposalasperDraftProposalasperDraftModificationofSubstantialNatureSubstantialmodification 

DevelopmentPlanDevelopmentPlansubmittedasproposedbyGovernmentsanctionedbyGovernmentunder PublishedunderSectiontotheGovernmentforunderSection31(1)oftheSection31(1)andthe 26oftheMaharashtrasanctionunderSection30ofMaharashtraRegionalandTownMaharashtraRegionalandTown RegionalandTowntheMaharashtraRegionalPlanningAct,1966 

PlanningAct,1966 PlanningAct,1966andTownPlanningAct,1966 12 

4 

5 
1 
EP 
- 
1 
12 
. 
0 
mtrs 
. 
wideThealignmentof12.0mtrs.Thealignmentof12.0mtrs.wide Sanctionedasproposedunder D.P.road. 

wideroadisproposedtoberoadisproposedtobemodified Section31(1) modifiedasshownontheasshownontheplanandtheland plan. 

soreleasedisproposedtobe 
includedinadjacentzoneas 

shownontheplan. 2EP-2MoujeTongaonGatAreaadmeasuringaboutofAreaadmeasuringabout0.37 

Sanctionedasproposedunder No.17/1-B,17/2-BMaujeTongaonGatNo.17/Ha.fromGatNo.17/1-B,17/2-B 

Section31(1). existingCollege. 

1-B,17/2-BtotheextentofofMaujeTongaonisproposedto 0.37Ha.isdeletedfromthe bedeletedfromtheexisting existingcollegeandlandsocollegeuseandthelandso releasedisincludedinreleasedisproposedtobe ResidentialZone. 

includedinResidentialZone. EP-3SiteNo.29,GardenAreaadmeasuringaboutAreaadmeasuringabout2000.0 Sanctionedasproposedunder 2000.0sq.mtrs.fromSite sq.mtrs.fromSiteNo.29 

Section31(1). No.29Garden,adjoiningto Garden,adjoiningtotheexisting theexistingHinduCremationHinduCremationGroundis GroundisproposedforHinduproposedforHinduBurialGround BurialGroundasnewSiteasnewSiteNo.77asshownon No.77asshownontheplan.theplan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


R.S.CHOUHAN, SectionOfficertoGovernment. 


१९ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated 2nd April 2018 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS - 3513 / 102 /CR - 35 /2013 /UD - 9 .- Whereas , in accordance with sub -section (1 ) of Section 
31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act" ), the Government of Maharashtra has sanctioned a part of the Draft 
Development Plan of Jamner Municipal Council , district Jalgaon (hereinafter referred to as the " said 
Development Plan ") , excluding certain part, vide Urban Development Department s Notification No . 
TPS - 3512 /03/CR - 05 ( A )/ 2012 /UD - 9 , dated the 9th May 2012 , (hereinafter referred to as “ the said 
Notification ” ), which appeared in the Maharashtra Government Gazette , Part I, Nashik Divisional 
Supplement, dated the 18th May 2012 ; 


and whereas, the Governmenthas republished the modifications of substantialnature with regard to 
the excluded parts of the said Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Excluded Part") vide 
Urban Development Department s Notice No. TPS - 3512 /03/ C .R . 05 ( B )/2012 /UD - 9 , dated 9th May 2012 
(hereinafter referred to as “ the said Notice") , published in the Maharashtra Government Gazette , Part I, 
Nashik Divisional Supplement, dated 18th May 2012 for inviting suggestions / objections from the General 
Public under second proviso to sub -section ( 1 ) of Section 31 of the said Act ; 


and whereas , in accordance with sub - section (2 ) of Section 31 of the said Act, the Government, vide 
the said Notice , appointed the then Deputy Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik as " Officer" 
to hear the objections or suggestions in respect of the said Excluded Part and to submit his report to the 
Government (hereinafter referred to as " the said Officer") ; 

and whereas , the said Officer submitted his report to the Government vide his MarathiLetter No. ifa / 
fa . UT.TIHT / gauftea / n414 -39 / 96 & , dated 18th October 2012 ; 

and whereas , in accordance with sub -section (3 ) of Section 31 of the said Act , the Government of 
Maharashtra has taken into consideration the objections and suggestions received and the report of the 
said Officer. 


ernm 


Now , therefore in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1) of Section 31 of the said Act 
and of all other powers enabling it on that behalf and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , the Government ofMaharashtra hereby sanctions the said Excluded Part of the Jamner 
Municipal Council as specified in the schedule ofmodifications annexed hereto , which shall be a part of 
the Final Development Plan of the Jamner MunicipalCouncil as regards the said Excluded Part; 


The Final Development Plan in respect of the said Excluded Part of the Jamner Municipal Council 
shall come into force after one month from the date of publication of this Notification in the Maharashtra 
GovernmentGazette ; 


This Notification is also available on Government website www .maharashtra .gov.in 


SCHEDULE SUBSTANTIALMODIFICATIONSSANCTIONEDBYGOVERNMENTUNDERSECTION31(1)OFMAHARASHTRAREGIONALAND 

TOWNPLANNINGACT,1966 ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTIFICATIONNo.TPS-3515/102/CR-35/2013/UD-9,dated2ndApril2018 Sr.ExcludedProposalasperProposalasperDraftModificationofSubstantialNatureSubstantialmodification 
No 
. 
Part 

DraftDevelopmentDevelopmentPlansubmittedasproposedbyGovernmentsanctionedbyGovernmentunder PlanPublishedtotheGovernmentforunderSection31(1)oftheSection31(1)andthe underSection26ofsanctionunderSection30ofMaharashtraRegionalandTownMaharashtraRegionalandTown theMaharashtra theMaharashtraRegionalPlanningAct,1966 

PlanningAct,1966 RegionalandTownandTownPlanningAct,1966 

PlanningAct,1966 12 3 4 

5 EP-1"SiteNo.4-TownAnareaadmeasuring0.50H.SiteNo.4,TownHallandLibrary Sanctionedasproposedunder 
HallandLibrary.totheSouthernsideofSiteNo.isproposedtobereinstatedas 

Section31(1). 4isdeletedandlandso perPlanpublishedunderSection deletedisincludedin26. 

ResidentialZone.(M-1) 2EP-2“SiteNo.5 

Anareaadmeasuring0.38H.SiteNo.5,ShoppingCentreisSiteNo.5,isreinstatedandre ShoppingCentre.”totheSouthernsideofSiteNo. proposedtobereinstatedaspernamedasSiteNo.5"Municipal 5isdeletedandlandsoPlanpublishedunderSection26. 

Market." deletedisincludedin 

ResidentialZone.(M-2) "SiteNo.11-HighSiteNo.11,HighSchoolandSiteNo.11,HighSchooland (i)SiteNo.11-HighSchooland SchoolandPlaygroundisshiftedonsite PlaygroundandSiteNo.12 

Playgroundisdeletedandland No.12-PlaygroundandSite Playground."Site 

Playgroundareproposedtobe No.12-Playgroundisdeleted 

thereunderisincludedin 

reinstatedasperPlanpublished No.12 andlandunderSiteNo.11is 

ResidentialZone. 

underSection26andareaunder Playground.includedinResidentialZone. relocatedSiteNo.11isproposed 

(ii)SiteNo.12,Playgroundare underSection29ofthewhile tobeincludedinResidential 

proposedtobereinstatedasper submittingPlantothe Zone. 

PlanpublishedunderSection26. GovernmentshiftedSiteNo. 

(iii)AreaunderrelocatedSiteNo. 11isagainrelocatedonland bearingS.No.500andarea 

11(S.No.500)isproposedtobe underSiteNo.11HighSchool 

includedinResidentialZone. andPlaygroundshiftedunder Section29,isincludedin ResidentialZone.(M-3) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


3 


EP-3 


२१ 


SCHEDULE–contd. 


२२ 


1 


2 


4 


EP-4 


"SiteNo.17 Playground." SiteNo.12 Playground 


Deletedandincludedin ResidentialZoneand relocatedonGatNo.488pt., 489pt.(M-4) 


Sanctionedasproposedunder Section31(1). 


SiteNo.17,Playgroundis proposedtobereinstatedasper PlanpublishedunderSection26 andareaunderrelocatedSiteNo. 17isproposedtobeincludedin ResidentialZone. 


5 


EP-5 


“SiteNo.20 Playground." 


Deletedandincludedin ResidentialZone.(M-5) 


SiteNo.20,Playgroundis proposedtobereinstatedasper PlanpublishedunderSection26. 


Sanctionedasproposedunder 
Section31(1). 


6 


EP-6 


“SiteNo.31 Playground." 


Deletedandincludedin 
ResidentialZone.(M-6) 


SiteNo.31,Playgroundis proposedtobereinstatedasper PlanpublishedunderSection26. 


Sanctionedasproposedunder Section31(1). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २ , शके १९४० 


7 


EP-7 


“SiteNo.32 PrimarySchool andPlayground." 


Deletedandincludedin ResidentialZone.(M-7) 


SiteNo.32,PrimarySchooland 
Playground 
isproposedtobe reinstatedasperPlanpublished underSection26. 


Sanctionedasproposedunder 
Section31 
(1). 


8 


EP-8 


“SiteNo.32 PrimarySchool andPlayground." 


Deletedandincludedin ResidentialZone.(M-8) 


SiteNo.37,PrimarySchooland Playgroundisproposedtobe reinstatedasperPlanpublished underSection26. 


Sanctionedasproposedunder Section31(1). 


9 


EP-9 


“SiteNo.48 Playground." 


Anareaadmeasuring0.40 H.totheEasternsideofSite No.48isdeletedandlandso deletedisincludedin ResidentialZone.(M-9) 


SiteNo.48,Playgroundis proposedtobereinstatedasper PlanpublishedunderSection26. 


Sanctionedasproposedunder 
Section31(1). 


10 


EP-10 


“SiteNo.51 VegetableMarketand ShoppingCentre.” 


Deletedandincludedin ResidentialZone.(M-10) 


SiteNo.51isreinstatedandre namedasSiteNo.51"Municipal Market." 


EP 
- 
11 


"SiteNo.52-Post Office." 


Deletedandincludedin 
ResidentialZone.(M-11) 


SiteNo.51,MarketandShopping Centreisproposedtobe reinstatedasperPlanpublished underSection26. SiteNo.52,PostOfficeis proposedtobereinstatedasper PlanpublishedunderSection26. SiteNo.55TownHallandLibrary isproposedtobereinstatedas perPlanpublishedunderSection 26. 


Sanctionedasproposedunder Section30. 


12 


EP-12 


"SiteNo.55-Town HallandLibrary." 


Sanctionedasproposedunder Section31(1). 


Anareaadmeasuring0.28 H.totheWesternsideofSite No.55isdeletedandlandso deletedisincludedin ResidentialZone.(M-12) 


13 


EP-13 


“SiteNo.57-High Schooland Playground." 


WesternpartofSiteNo.57 isdeletedandlandso deletedisincludedin ResidentialZone.This reservationisrelocatedon GatNo.225Pt.and228Pt. asshownonPlan.(M-13) 


SiteNo.57,HighSchooland Playgroundisproposedtobe reinstatedasperplanpublished underSection26andareaunder relocatedSiteNo.57HighSchool andPlayground(asperSection 29)isproposedtobeincludedin ResidentialZone. 


SiteNo.57,HighSchooland Playgroundisrelocatedonland bearingGatNo.225Pt.and228 Pt.aspersubmittedplanunder Section30,asshownonPlan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


14 


EP-14 


“SiteNo.58 Playground." 


SiteNo.58,Playgroundis proposedtobereinstatedasper PlanpublishedunderSection26. 


EasternpartofSiteNo.58is deletedandlandsodeleted isincludedinResidential Zone.Thisreservationis relocatedonGatNo.225Pt. and226Pt.asshownon Plan.(M-14) 


SiteNo.58,Playgroundis reinstatedasperSection29, relocatedonlandbearingGatNo. 225Pt.and226Pt.asshownon Plan. 


15 


EP-15 


“SiteNo.59 Playground." 


Sanctionedasproposedunder 
Section31(1). 


SiteNo.59isdeletedand includedinResidentialZone. Thisreservationisrelocated onGatNo.83Pt.,84Pt.and 85Pt.asshownonPlan. (M-15) 


SiteNo.59,Playgroundis proposedtobereinstatedasper PlanpublishedunderSection26 andareaunderrelocatedSiteNo. 59HighSchoolandPlayground (asperSection29)isproposed tobeincludedinResidential Zone. 


२३ 


SCHEDULE–contd. 


२४ 


4 


1 16 


2 EP-16 


“SiteNo.60 PrimarySchool andPlayground." 


Sanctionedasproposedunder Section31(1). 


"SiteNo.60,PrimarySchool andPlayground"isdeleted andincludedinResidential ZoneunderSection29ofthe Act.Thisreservationis relocatedonGatNo.83Pt., 84Pt.and85Pt.asshown onPlan.(M-16) 


SiteNo.60,PrimarySchooland Playgroundisproposedtobe reinstatedasperplanpublished underSection26andareaunder relocatedSiteNo.60,Primary SchoolandPlayground(asper 
Section29)isproposedtobe includedinResidentialZone. 


17 


EP-17 


“SiteNo.65 Dispensaryand MaternityHome." 


SiteNo.65,Dispensaryand MaternityHomeisproposedtobe reinstatedasperPlanpublished underSection26. 


Sanctionedasproposedunder Section30. 


18 


EP-18 


“SiteNo.66 HighSchooland Playground.” 


Anareaadmeasuring0.31 H.totheEasternsideofSite No.65isdeletedandlandso deletedisincludedin ResidentialZone.(M-17) Anareaadmeasuring0.56 H.totheEasternsideofSite No.66isdeletedandlandso deletedisincludedin ResidentialZone.(M-18) Anareaadmeasuring0.55 H.totheWesternsideofSite No.67isdeletedandlandso deletedisincludedin ResidentialZone.(M-19) Deletedandincludedin 
ResidentialZone.(M-20) 


SiteNo.66,HighSchooland Playgroundisproposedtobe reinstatedasperPlanpublished underSection26. 


Sanctionedasproposedunder Section31(1) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


19 


EP-19 


“SiteNo.66 Playground." 


SiteNo.67,Playgroundis proposedtobereinstatedasper planpublishedunderSection26. 


Sanctionedasproposedunder 
Section31(1). 


20 


EP-20 


“SiteNo.69 Stadiumand ShoppingCentre." 


Sanctionedasproposedunder 
Section31(1). 


SiteNo.69,Stadiumand ShoppingCentreisproposedto bereinstatedasperPlan publishedunderSection26. SiteNo.70.VegetableMarketand ShoppingCentreisproposedto bereinstatedasperplan publishedunderSection26. 


21 


EP-21 


“SiteNo.70 VegetableMarket andShopping Centre." 


Anareaadmeasuring0.60 H.totheNorth-Easternside ofSiteNo.70isdeletedand landsodeletedisincludedin ResidentialZone.(M-21) 


SiteNo.70isreinstatedandre namedasSiteNo.70-"Municipal Market." 


22 


EP 
- 
22 


“ 
Site 
No 
. 
71 Playground." 


SiteNo.71,Playgroundis proposedtobereinstatedasper PlanpublishedunderSection26. 


Sanctionedasproposedunder 
Section31(1). 


23 


EP-23 


“ResidentialZone andSiteNo.57 HighSchooland Playground." 


Sanctionedasproposedunder Section30. 


Anareaadmeasuring0.60 H.totheEasternsideofSite No.71isdeletedandlandso deletedisincludedin ResidentialZone.(M-22) NewNorth-South12.0mtrs. wideD.P.Roadisproposed throughGatNo.225,226 connectingJamner-Bodwad M.S.H.No.8andEast-West 18mtrs.wideD.P.Roadon theSouthernsideofSiteNo. 
57and58(M-23) 12.0mtrs.wideNorth-South D.P.Roadinbetween ReservationSiteNo.73and SiteNo.74. 


12mtrs.wideroadproposedu/s 30isdeletedandlandthereunder isproposedtobeincludedin ResidentialZoneandSiteNo.57 respectively. 


24 


EP-24 


Sanctionedasproposedunder Section31(1). 


"12.0mtrs.wide North-SouthD.P. Roadinbetween ReservationSite No.73andSiteNo. 74." 


Thealignmentof12.0mtrs.wide North-SouthD.P.Roadtothe EasternSideofSiteNo.74 GovernmentRestHouseis proposedtobeshiftedtowards Easternsideasshownonplan. TheareatotheWesternsideof thisroadadjacenttoSiteNo.74 asshownonPlanandareaofand SiteNo.73shallbereduced correspondingly. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


25 


EP-25 


“12.0mtrs.wide serviceRoadsare proposedparallelto StateHighwayand MajorDistrict Roads." 


12.0mtrs.wideserviceroads areproposedparallaltoState HighwayandMajorDistrict Roads. 


Sanctionedasproposedunder Section30. 


Serviceroadsareproposed parallaltoStateHighwayand MajorDistrictroadsshownon DevelopmentPlanareproposed tobedeleted.Theprevailingrules andregulationsofPublicWorks Departmentsinforcetimetotime andregulationsasmentionedin UrbanDevelopmentDepart ment sNotificationNo.Misc 2002/UR-298/Cr-258/03/UD-12, datedthe10thJune2004shall beapplicable. 


२५ 


SCHEDULE–contd. 


२६ 


4 


5 


1 26 


2 EP-26 


Sanctionedasproposedunder 
Section31(1). 


TheAppropriate AuthorityforSiteNo. 45and47,Housing forE.W.S.and Dishousedis MunicipalCouncil, Jamner. 


TheAppropriateAuthority forSiteNo.45and47, HousingforE.W.S.and DishousedisMunicipal Council,Jamner. 


TheAppropriateAuthorityforSite No.45and47,HousingforE.W. S.andDishousedisproposedto bechangedasM.H.A.D.A. insteadofMunicipalCouncil, Jamner. 


27 


EP-27 


Standardized BuildingBye-laws andDevelopment ControlRegulation for B and C Class MunicipalCouncils areapplicablefor MunicipalCouncil, Jamner. 


StandardizedBuildingBye- lawsandDevelopment ControlRegulationfor B and C ClassMunicipalCouncils areapplicableforMunicipal Council,Jamner. 


DraftDevelopmentControland PromotionRegulationsfor MunicipalCouncilsandNagar PanchayatsinMaharashtra publishedbyGovernmentof MaharashtrainUrbanDevelop mentDepartment sNotification No.TPS-1810/612/CR-2200/ 2010/UD-13,datedthe30thJune 2011areproposedtobe applicablefortheMunicipal Council,Jamner. 


DevelopmentControland PromotionRegulationsfor MunicipalCouncilsandNagar PanchayatsinMaharashtra sanctionedbyGovernmentof MaharashtrainUrbanDevelop mentDepartment sNotification No.TPS-1812/157/CR-71/12/ ReconstructionNo.34/12/DP/ UD-13,datedthe21stNovember 2013andamendmentsinthe samefromtimetotimeshallbe applicablefortheMunicipal Council,Jamner. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


R.S.CHOUHAN, SectionOfficertoGovernment. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० २७ 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ पेसा/ गाव/ ४६९/ २०१८/ शुद्धीपत्रक . - अधिसूचना क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर - ७० , दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१७ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . 

सदरच्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अन्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील मुलवड ग्रामपंचायतीतील पत्र्याचा पाडा, बांघरवाडी, मास्तरवाडी, कन्हेरवाडी या वाड्या/पाड्यांचे 
महसुली गावात रूपांतर करणेची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेत आली आहे. 

इकडील अधिसूचना क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर - ७०, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ मध्ये ग्रामपंचायतीचे नाव मुलवड असे 
अनवधानाने नमूद झाले आहे . त्यात पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे . 

नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील इकडील अधिसूचना क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर- ७० , दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१७ मध्ये ग्रामपंचायतीचे नाव मुलवड ऐवजी खरोली असे वाचण्यात यावे. 

सदरच्या अधिसूचनेतील बदल हा केवळ ग्रामपंचायतीच्या नावापुरता असून इतर कोणताही बदल करणेत आलेला नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २६ एप्रिल २०१८ . 


___ अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) 

( २) महाराष्ट्र शासनाचे ( गृह विभाग) परिपत्रक क्रमांक 

एफएलजी- १२०७/ प्र.क्र . ११/ ०७/ ३०, दिनांक २३ ऑगस्ट 

२००७ . 
( ३) केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक १५/ ०५ / 

२०१२/ पब्लिक , दिनांक १६ जुलै २०१२. 
( ४) महाराष्ट्र शासनाचे (गृह विभाग) परिपत्रक क्रमांक ०३१३/ 

७१४/ प्र. क्र . ६२/विशा १ - अ, दिनांक १४ जून २०१४. . 
( ५) महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडील 

परिपत्रक क्रमांक ६११४/ प्र. क्र . १६७/ एसडी - १, दिनांक 
५ डिसेंबर २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- १/ पीओएल- १/ १९५६/ २०१८ . - दरवर्षी १ मे रोजी 
महाराष्ट्र दिन हा समारंभ राज्यभर साजरा करणेत येतो. राष्ट्रध्वजाचा 
आदर करणे हे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य आहे. राष्ट्रध्वजाचा 
योग्य तो मान राखला जावा या संदर्भात शासनाकडील संदर्भीय परिपत्रकान्वये 
सूचना दिलेल्या आहेत. काही वेळेस राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या वेळी , तसेच 
विशेष कला- क्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरित्या वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज 
नंतर इतस्ततः टाकले जातात, हे दृश्य राष्ट्रप्रतिष्ठेला शोभणारे नसल्याने , 
राष्ट्रप्रतिष्ठेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असल्याने, केंद्र शासनाच्या गृह 


मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता प्लॅस्टिकच्या वापरास मान्यता दिलेली नाही . 
राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणे व त्याची विटंबना होणे हे बोधचिन्हे व नावे 
( अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम, १९५० व राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवमान 
प्रतिबंध अधिनियम , क्रमांक ६९/ १९७१ व क्रमांक ५१/ २००५ , तसेच 
ध्वजसंहितेच्या तरतुदीनुसार दंडनीय अपराध आहे. 

सबब , मी , रामदास खेडकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) 
जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) प्लॅस्टिकच्या 
राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्यासाठी व राष्ट्रध्वजाचा योग्य मान राखला 
जाईल यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून दिनांक २५ एप्रिल 
२०१८ ते ५ मे २०१८ पावेतो प्लॅस्टिकचा वापर करून राष्ट्रीय ध्वजाची 
निर्मिती, विक्री व वापर करणे यावर बंदी घालीत आहे . 

सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) ( २) नुसार सदरचा 
आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २३ एप्रिल २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रामदास खेडकर , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
नाशिक , २३ एप्रिल २०१८ . 

नाशिक. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३, कलम ११ प्राथमिक अधिसूचना. 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ च्या 
राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड ( अ) चा नियम ६ ( २) प्रसिद्ध 
केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC- 2013 /CR- 320/TC-2, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढेबॅरेज मध्यम प्रकल्पास 
पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . 


क्रमांक भूसंपादन/ ई- टपाल/ २०१५/ ३२/ ९५/ एसआर -१४/ २०१५. 
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात 
आलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्येदिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४ / 
प्र . क्र . ७७/ अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित । 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ४ - अ नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 
आहे ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) नुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबतच्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्यांच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या 
तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३ , २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


२९ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव , गाव तामसवाडी 


जला 


२ 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


___ho० 


९/ १ - ब 


८ / ३ 


० 


ho 


९ / १ - क 


० 


२/ १ 


० 


२० / १ - ब 


० 


२/ २ 


० 


पो . ख . .. 


९/ २- अ 


० 


० 


४/ १ 


९ / २- ब 


० 


० 


१०/ १ 


० 


४ / २- अ 


० 


१५/ २ 


० 


४१ / १ - क 


० 


पो . ख . .. 


१० / २ 


० 


० 


४१/ २ - क 


११/ २ 


० 


० 


पो . ख . .. 


० 


११/ १ 


० 


१२५ 


० 


६६/ १ 


० 


३ / १ 


० 


१२/ १ 


० 


पो . ख . . . 


० 


१२/ २ 


० 


१६ 


० 


१३/ १ 


० 


३ / २ 


० 


१३/ २ 


० 


पो . ख . . . 


० 


१४ / १ 


० 


३/ ३ - अ 


० 


१४/ २ 


० 


पो . ख . .. 


० 


१५/ १ 


० 


३/ ३- ब 


० 


२२/ २ 


० 


४/ २ - ब 


० 


पो . ख . 


० 


पो . ख . .. 


० 


१७/ १ 


० 


० 


१७/ २ 


० 


० 


२२/ ३ 


० 


८ / १ 


० 


पो . ख . .. 


० 


९ / १ - अ 


० 


१८ / १ 


० 


८ / २ 


० 


१५ 


१८ / २ 


.. 


० 


० २५ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३ , २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


भूमापन क्रमांक / 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


____ho 


हे . आर 


१९ 


० 


२४ / ६ 


० 


३४ - अ 


२५ 


० 


० 


पो . ख . .. 


० 


२० / १ - अ 


० 


४१/ २ - ब 


० 


२०/ २ - अ 


० 


पो . ख . .. 


० 


२० / २- ब/ १ 


० 


० 


२० / २ - ब / २/ २ 


० 


४१/ १ - ब 


० 


६० 


२८/ १ - अ/ २ 


.. 
पो . ख . .. 


० 


० 


२० / २- ब / २/ १ 


० 


२७ 


२०/ २- ब/ ३ 


पो . ख . .. 


० 


० ०१ 


२१ - अ 


० 


३२/ १ 


० 


पो . ख . .. 


० 


२८ / १ - अ/ १ 


० 


२२/ १ 


० 


२८ / २ 


० 


पो . ख . .. 


० 


७० / २ 


० 


० १२ 


२३ / १ 


० 


२८/ २- ब 


० 


७७- अ/ ४ 


० 


२९ / १ 


० 


२३/ २ 


० 


पो . ख . .. 


० 


७७ - अ / ३ 


० 


१२२/ ३ 


० 


० १५ 


२३/ ३ 


० 


१२२/ ४ 


० 


७७- अ/ २ 


० 


२९ / २ 


० 


२३/ ४ 


० 


६२/ १/ १ - अ 


० 


७७- अ/ १ 


० 


७० / १ - ब 


० 


२४ / १ 


० 


२४/ २ 


० 


१ २० 


२४/ ३ 


० 


३२/ २ 


० 


शप 


२४ / ४ 


० 


४१/ १ - अ 


० 


२४/ ५ 


० 


० ८२ 


पो . ख . .. 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३ , २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


३१ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


भूमापन क्रमांक / 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


हे . आर 


हे . आर 


३३- अ 


१ 


२० 


३७ - ब / ३/ १ 


० 


पो . ख . 


० 


७० / १ - अ 


३७ - ब / ३/ २ 


० 


३३- ब/ १ 


पो . ख . .. 


० 


पो . ख . .. 


३७ - क 


० 


३३- ब/ २- अ 


३८ / १ 


० 


३३- ब/ २ - ब 


पो . ख . .. 


० 


३४ - ब 


१ ३९ 


० 


३५ - अ / १ 


०६१ 


० 


३५- अ/ २ 


० ६० 


४१/ २ - अ 


० 


पो . ख 


० 


३६ / १ - अ 


० ९४ 


४२/ १ - अ 


० 


३५ - ब 


१ ६९ 


पो . ख . .. 


० 


६२/ १ / १ - ब 


० 


१० 


१२२ / १ 


० 


३६/ १ - अ 


४२/ १ - ब 


० 


३६ / १ - ब 


पो . ख . .. 


० 


३६/ २ - अ/ २ 


४२/ २ 


० 


३६/ २- ब 


पो . ख . . . 


० 


४३ / २ - अ 


० 


२१ - ब 


३६ / २ - अ / १ 


४३/ २ - ब 


० 


४३/ २ - क 


० 


३७- अ/ १ 


४३ / २- ड 


० 


३७- अ/ २ 


० ६३ 


४३ / ३ 


३७ - अ/ ३ 


४४ - अ/ १ 


० 


३७ - ब/ १ - अ 


पो . ख . .. 


४४- अ/ २ 


० 


पो . ख . .. 


० 


३७ - ब / १ - ब 


पो . ख . .. 


४४ - अ/ ३ 


० 


३७ - ब/ २ 


४४ - ब 


० 


पो . ख . .. 


पो . ख . .. 


० 


० ०६ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


____ho० 


हे . आर 


हे . आर 


४५/ १ 


६७ 


० 


४५/ २ 


० 


६८ - अ / १ 


० 


४६ 


० 


६८ - अ/ २ 


० 


५४ - अ 


० 


६८ - ब 


० 


५४ - ब 


० 


० ६८ 


६९ - अ 


० 


५४- क 


० 


६९- ब 


० ११ 


० 


५४- ड 


० 


० ८० 


६९ - क 


० 


५४ - इ 


० 


७१/ १ 


५९ 


पो . ख . .. 


० 


० 


६० / १ 


७१/ २ 


० 


० 


पो . ख . .. 


। 


० 


६०/ २ 


० 


७१/ ३ 


६०/ ३ 


० 


पो . ख . .. 


० 


६१/ १ 


० 


७२/ १ 


१ ०० 


६०/ ४ 


० 


७२/ २ 


० 


६० / ५ 


० 


७३ 


० 


६१ / २ 


० 


७४ - अ/ १ 


० 


६१/ १ - २ 


० 


७४- अ/ २ 


० 


६२/ २ 


० 


पो ख . .. 


७४ - ब 


० 


७५/ २ - अ 


० 


पो . ख . .. 


७५/ २- ब 


० 


६४ / १ 


० 


७५ - ब / १ 


० 


६४/ २ 


० 


७६ 


० २५ 


६५ / १ 


० 


७७ - क 


० 


६५/ २ - अ 


० 


७७ - अ / ५ 


० 


६५/ २- ब 


० 


७७ - ब / अ 


० 


६६ / २ 


० ११ 


० 


७७ - ब / ब 


० 


० १४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


३३ 


अनुसूची - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण 
विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


____ 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


७७- ब/ क 


० 


पो . ख . .. 


अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव . 


० 


८९ / २ 


० 


ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव. 


७८ 


० 


८९ / १- अ 


० 


८९ / १ - ब 


० 


११५ 


० 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : म. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक ई - टपाल - २०१५/ ३२ / ९५/ एसआर - १४/ २०१५ , दिनांक 
१३ जुलै २०१५ . 
टीप : उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, गिरणा 

कालवा विभाग क्रमांक २, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


१२० 


० 


१२१ 


० 


१२२/ २ 


० 


१२२/ ५ 


० 


किशोर राजे दत्तात्रय निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित शासन , जळगाव . 


१२२/ ६ 


० 


१२२/ ७ 


जळगाव , २ मे २०१८. 


० 


१२६ 


० 


अनुसूची - दोन 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ , कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे-लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प 


जिल्हा जळगाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वरखेडे बॅरेज प्रकल्पाच्या कालव्याचा 
भूसंपादन प्रस्ताव ( मौजे तामसवाडी). 

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


क्रमांक भूसंपादन/ ई- टपाल/ २०१५/ ३२/ ९५/ एसआर -५२/ २०१५. 
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम, सन २०१४ पासून अंमलात 
आलेला आहे. 


अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही 

अनुसूची - चार 
भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक परिणामनिर्धारणातून सूट दिलेली आहे. 

त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC - 2013/CR- 320 /TC- 2, 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे . 


ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११/ २०१४/ 
प्र. क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 
___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसचनेतील नियम २ ( छ) । 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 
आहे ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबतच्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव , गाव पिलखोड 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ च्या 
राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड ( अ) चा नियम ६ ( २) प्रसिद्ध 
केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC - 2013/CR-320/TC - 2, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास 
पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे ; 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


ho 


१ पै. 


० 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . 


१११ / १ - ब 


० 


२१ - अ / १ 


० 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


२१ - अ/ २ 


० 


२१ - अ / ३ 


० 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


२१ - ब 


० 


२२ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


३५ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


भूमापन क्रमांक / 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


____ho 


हे . आर 


० 


१११/ २ 


० 


२४ / १ 


० 


१०९ - ब 


० 


२५/ १ 


० 


१११/ १ - अ 


० 


२४/ २ 


० 


११२/ १ 


२५/ २ 


० 


११२/ २ 


- 


० 


११३ 


१ १५ 


२६ / १ 


० 


११४ - अ 


० 


२६/ २ 


११४- ब 


० 


० 


२६ / ३ 


० 


१३७/ ३ 


० 


२७ 


० 


१३७/ १ - अ 


० 


२८ / १ 


० 


१३७/ २ 


० 


२८/ २ 


० 


१३७/ १- ब 


० 


२० 


३०/ १ 


० 


१३८ 


१ १३ 


३० / २ 


० 


१३९ 


० 


१४० / १ 


० 


० 


३३/ १ + ३३/ २ + ३३/ ३ + 
३३/ ४/ १ 


१४० / २- अ/ १ 


० 


० 


० २५ 


३३/ १ + ३३/ २ + ३३/ ३ + 
३३/ ४/ २ 


१४० / २- अ/ २ 


० 


१४३ - ब / १ 


० 


० 


३३/ १ + ३३/ २ + ३३/ ३ + 
३३ / ४ / ३ 


१४३- अ 


० 


१४३ - ब/ २ 


० 


२० 


३४ 


___ ० ३५ 


० 


३५/ १ 


अनुसूची - दोन 


० 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


३५/ २ 


० 


प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प 


१०८ 


० 


१०९ - अ/ १ 


० 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वरखेडे बॅरेज प्रकल्पाच्या कालव्याचा 
भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे पिलखोड ). 


१०९ - अ/ २ 


० 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र), 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे. 


अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही 

अनुसूची - चार 
भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे. 

त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र 
राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC - 2013/CR- 320 / TC- 2, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण 
विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक 
प्रभावनिर्धारणाची आवश्यकता नाही . 


ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११/ २०१४ / 
प्र. क्र . ७७ / अ- २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशाजिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : । 
उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव . 


ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव. 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र ), 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 
आहे ; 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : म. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक ई- टपाल- २०१५/ ३२/ ९५/ एसआर / ५२/ २०१५, दिनांक 
-- नोव्हेंबर २०१५ इकडेस प्राप्त दिनांक २८ जानेवारी २०१६ . 


टीप : उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, गिरणा 

कालवा विभाग क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबतच्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


किशोर राजे दत्तात्रय निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित शासन , जळगाव . 


जळगाव , २ मे २०१८ . 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन । 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, 
२०१३, कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ च्या 
राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड ( अ) चा नियम ६ (२) प्रसिद्ध 
केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र 
राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC - 2013/CR- 320/ TC - 2, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास 
पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर , या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत). 


क्रमांक भूसंपादन/ ई- टपाल/ २०१५/३२/ ९५/ एसआर - १३५/ २०१५. 
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम , सन २०१४ पासून अंमलात 
आलेला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३ , २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


३७ 


अनुसूची - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


२ 


ho 


६७/ ७० 


पो . ख . .. 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भारनिर्माण करणार नाही. 


६७/ ७१ 


६७/ ७२ 


पो . ख . .. 


१ ५० 


६७/ ७३ 


पो . ख . .. 


- 


१ 


५० 


६७/ ७४ 


पो . ख . .. 


६७/ ७५ 


पो . ख . .. 


- 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


६७/ ७६ 


पो . ख . .. 


- 


६७/ ७७ 


पो . ख . .. 


१ ५० 


- 


६७/ ७८ 


१ ५० 


पो . ख. .. 
अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) नुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वरखेडे बॅरेज प्रकल्पाच्या कालव्याचा 
भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे वरखेडे खुर्द ). 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही 


अनुसूची- एक 

जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव वरखेडे खुर्द 
भूमापन क्रमांक / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


हे . आर 


अनुसूची - चार 
भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे. 

त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC - 2013/ CR- 320 /TC- 2, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण 
विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव. 


६७/ ५८ 


० 


६७/ ६२ 


० 


६७/ ६६ 


- 


पाच 


६७/ ६७ 


पो. ख. .. 


१ 


५० 


| प्रशासकाचा 


६७/ ६८ 


ख . .. 


- 


६७/ ६९ 


पो . ख . .. 


१ ५० 


- 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग , चाळीसगाव. 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र), 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 
आहे ; 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : म. जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक ई- टपाल- २०१५/ ३२ / ९५/ एसआर - १३५/ २०१५, दिनांक 
१८ जुलै २०१६. 


टीप : उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, गिरणा 

कालवा विभाग क्रमांक २, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबतच्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत अनसची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


किशोर राजे दत्तात्रय निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित शासन, जळगाव. 


जळगाव, २ मे २०१८ . 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन । 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३, कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना . 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ च्या 
राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड ( अ) चा नियम ६ ( २) प्रसिद्ध 
केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC- 2013/CR-320/TC -2 , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास 
पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर, या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत). 


क्रमांक भूसंपादन/ ई- टपाल/ २०१५/ ३२/ ९५/ एसआर -४६/ २०१५. 
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम, सन २०१४ पासून अंमलात 
आलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र ), 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११/ २०१४/ 
प्र. क्र . ७७/ अ - २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भारनिर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


३९ 


अनुसूची - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


___ 


२ 


हे . आर 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) नुसार, 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


८ / २ 


० 


३७० / १ 


० 


३७० / २ 


० 


३७२/ २ 


० 


० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पद निर्देशित करीत आहे . 


१० / १ 


० 


० ६० 


१० / २ 


० 


अनुसूची- एक 


१६- अ/ १ 


० 


जमिनींचे वर्णन 


१६- अ/ २- अ 


० 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव, गाव उपखेड 


१६ - अ/ २- ब / १ 


० 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


पो . ख . .. 


० 


१६ - अ/ २- ब/ २ 


० 


पो . ख . .. 


० 


१६- ब 


.. 


० 


१७/ १ 


०० ॐॐॐ 

० 


० 


१७/ २ - अ 


० 


१७/ २ - ब/ १ - अ 


० 


५- अ / १ 


० 


१७/ २ - ब/ १ - ब 


० 


५- अ/ २ 


० 


१७/ २ - ब/ २ 


० 


२- ब 


० 


१३६ - ब 


० 


० 


पो . ख . .. 


१३६- अ / १ 


० 


३४१/ ३- अ 


१३६- अ/ २ 


० 


० 


पो . ख . . . 


० 


१३६ - अ/ ३ 


० 


४३८ / १ 


० 


१३८ 


० 


पो . ख . .. 


० 


१७१/ १ 


० 


० 


१७१/ २- अ 


० 


२० 


८ / १ 


० 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३ , २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


___ 


२ 


hi 


१७१/ २- ब 


० 


३३६ / ३ 


१७१/ ३ 


पो . ख . .. 


० 


० 


१७१/ ४ 


० 


३३७/ २ 


० 


१७२/ १ 


० 


३३८ 


... 


० 


० २५ 


१७२/ २ 


० 


३३९ 


० 


० २१ 


१७२/ ३ 


० 


३४१ / १ 


१७२ / ४ 


० 


पो . ख . .. 


० १५ 


० 


१७२ / ५ 


० 


३४०/ २ - ब/ १ 


० 


१७४ / १ 


० 


१७४/ २ 


३४१/ २- ब/ १ 


० 


१७४/ ३ 


० 


३४१/ ३ - ब 


० 


१७४/ ४ 


पो . ख . .. 


० 


० 


३३० 


० 


३४१/ ४ 


. 


१ ८९ 


३३१ 


पो . ख . .. 


० १६ 


० 


पो . ख . . . 


० 


३४२ 


३३३ 


० 


पो . ख . .. 


३३४ 


३४३/ १ 


.. 


० 


४० 


पो . ख. 


० 


३३५ - अ 


३४३/ २ - अ 


० 


४० 


० 


पो . ख . .. 


० 


३४३/ २ - ब 


० 


३६ 


३४१/ २- अ 


० 


पो . ख . .. 


० 


३३५- ब 


० 


३४३/ ३- अ 


० 


पो . ख . .. 


० 


पो . ख . .. 


० 


३३६/ १ 


० 


पो . ख . .. 


३४३/ ३- ब 


० 


० 


३३६/ २ 


३४३ / ४ 


० 


० 


पो . ख . .. 


० 


० 


पो . ख . .. 


० 


० ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


४१ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


भूमापन क्रमांक / 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


___ 


hi० 


३४४ / १ 


३७४ / ३- अ 


३४४ / २ 


- 


३५३/ ३ 


० 


पो . ख . . . 


० 


पो . ख . .. 


० 


३४५/ १ 


- 


३७४/ ३ - ब 


० 


३४५/ २- अ 


- 


३५४/ १ 


० 


पो . ख . .. 


० 


पो . ख . .. 


० 


३४५/ २- ब 


० 


३५४/ २ 


० 


पो . ख . .. 


० 


३५५ 


- 


३४९ / १ - अ 


० 


० 


३४६ 


० 


३५६/ १ 


० 


पो . ख . .. 


० 


पो . ख . .. 


० 


३५७ 


३५६/ २ 


३४७ 


० 


पो . ख . .. 


० 


पो . ख . .. 


० 


३७८ 


० 


३४८ / १ 


० 


० ४० 


३५९ / १ 


० 


३४८ / २ 


० 


पो . ख . .. 


३५९/ २ 


० 


० 


३४९ 


३५९/ ३ 


० 


० 


० 


३५९ / ४ 


० 


३५० 


० 


३५९ / ५ 


० 


पो . ख . .. 


० 


३५९ / ६ 


० 


३५१ 


० 


३६० / १- अ 


० 


० 


३५२ 


३६० / १ - ब 


० 


- 


पो . ख . .. 


० 


३६०/ २ - अ 


० 


३५३/ १ 


० 


३६०/ २- ब 


० 


पो . ख . .. 


० 


३६१/ १ 


० 


३७४/ ३- क 


० 


३७८ - अ 


० 


३५३/ २ 


० 


पो . ख . .. 


३६१/ २ 


.. 


- 


१ ३१ 


० 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३ , २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


भूमापन क्रमांक / 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


___ 


____ho 


३६२ 


० 


३७२ / ४ 


० 


३६३ 


० 


३७५ 


० 


पो . ख. .. 


० 


३७६ / १ 


० 


३६४ 


० 


३७६/ २ 


० 


पो . ख. .. 


० 


३७७ 


० 


३६५ / १ 


० 


३७८ - क 


० 


३६५/ २ 


० 


३७८ - ड 


० 


पो . ख . .. 


० 


३७९/ १ 


० 


३६६ 


३७९ / २ - अ 


० 


३६७ 


० 


पो . ख . .. 


० 


३७९ / २- ब 


० 


३६८/ १ 


३७९ / ३ 


० 


० 


३६८ / २ 


३८० - अ 


० 


३६८ / ३- अ 


० 


३८० - ब 


० 


० ६० 


पो . ख . .. 


० 


३८१- अ 


० 


३६८ / ३- ब 


० 


३८१- ब 


० 


पो . ख . .. 


० 


३८२/ १ 


० 


३६९- अ 


- 


पो . ख . .. 


३८२/ २ 


० 


० 


३८२/ ३ 


० 


३६९ - ब 


० 


३८३/ १ 


० 


३० 


३७१/ २ 


० 


पो . ख . 


० 


३८३/ २- अ 


.. 


० 


० १६ 


३७१/ १ 


० 


३८३/ २ - ब 


० 


३७२ / १ 


० 


३८३/ २- क 


० 


३७२/ ३ 


० 


३९४/ १ - ब 


० 


३७३ 


३९४/ २ 


० 


० 


३७४ / १ 


० 


३९६/ १ 


० 


३७४ / २ 


० 


४४३/ ५ - अ 


० 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


४३ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


भूमापन क्रमांक / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट क्रमांक 


प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प 


___ 


२ 


हे . आर 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वरखेडे बॅरेज प्रकल्पाच्या कालव्याचा 
भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे उपखेड ). 


३९६/ २ 


० 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


४३३/ १ 


० 


१४ 


अनुसूची - तीन 


४३३/ २ 


विस्थापन नाही 


० 


४३४ - अ/ १ 


अनुसूची - चार 


० 


४३४ - अ/ २ 


० 


४३४ - ब 


० 


४३४- क 


० 


४३५- अ / १ 


० 


भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे. 

त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC -2013/CR-320/ TC - 2 , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे मध्यम प्रकल्पास विभागाचे 
ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची 
आवश्यकता नाही. 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


४३५ - अ / २ 


० 


४३५- ब/ २ 


० 


४३५ - ब/ १ 


० 


४३६ 


० 


अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव . 


४३७/ १ 


० 


४३७/ २ 


० 


ब. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग , चाळीसगाव. 


पो . ख . .. 


० 


४३७/ ३ 


० 


४३८ / २ 


० 


४४३ / १ 


- 


क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : म. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक ई- टपाल- २०१५/ ३२/९५/ एसआर/ ४६/ २०१५, दिनांक 
४ जानेवारी २०१६ . 
टीप : उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, गिरणा 

कालवा विभाग , क्रमांक २, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


४४३/ २ 


- 


४४३/ ३ 


- 


४४३/ ४ 


पो . ख. .. 


- 


किशोरराजे दत्तात्रय निंबाळकर, 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव. 


४४३/ ५- ब 


जळगाव , २ मे २०१८ . 


४४३/ ६ - अ 


- 


४४३/ ६- ब 


- 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


अनुसूची 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२ ( १) अन्वये 


आदेश 


जिल्हा अहमदनगर, तालुका पारनेर , गाव वाधुंडे बु. 
भूमापन क्रमांक / हिस्सा क्रमांक 
गट क्रमांक 


क्षेत्र 


हे . आर 


१६० 


१ ८४ 


क्रमांक कावि/ भूसं / १२६/ २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र ३ ) याच्या कलम १, 
पोट- कलम ( ३) अन्वये करण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग ४- ब, दिनांक सप्टेंबर २२ , २०१६, पृष्ठ क्रमांक १ ते २ वर प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६ ची शासकीय अधिसूचना, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी -२०१६ ( ३११)/ 
उद्योग- १४ या अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ६ चे उपबंध हे त्या 
अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सप्टेंबर 
२०१६ महिन्याच्या २२ दिनांकापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र 
शासनाने निदेश दिला आहे ; 


१९६ 


२ ३७ 


एकूण.. 


४ २१ 


गो. पां . दाणेज , 

उपविभागीय अधिकारी , 
श्रीगोंदा -पारनेर भाग, अहमदनगर. 


अहमदनगर , १० मे २०१८ . 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचेप्रकरण सहा या क्षेत्रास लागू 
करण्यात आले आहे, त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये त्या क्षेत्रास 
उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ भाग लागू करण्यात आले आहे. आणि 
त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास (यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ महामंडळ " असा केला आहे) औद्योगिक किंवा उपरोक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्ट परिपूर्ततेसाठी संपादन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम २ ( क ) नुसार महाराष्ट्र 
शासनाचे उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी- २०१६ / 
प्र.क्र . (३११)/ उद्योग -१४, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १९६२ च्या अधिसूचनेने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
केलेल्या उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ , ३३, ३६ व ३८ चे अधिनियमाचे 
उपरोक्त कलम २८ अन्वये उपविभागीय अधिकारी , श्रीगोंदा- पारनेर 
भाग, अहमदनगर यांस कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आले 
आहेत ; 


As per Section 32 ( 1 ) of the Maharashtra 
___ Industrial Development Act 1961 . 

No . LAQ / 126/ 2018 . - Whereas , by Government 
Notification , Industries , Energy and Labour 
DepartmentNo .IDC - 2016/( 311 )/IND -14, dated 21st 
September 2016 issued under sub -section ( 3 ) of 
Section 1 of the Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah . III of 1962 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ) and 
published in the Maharashtra GovernmentGazette , 
Part IV - B , dated 22nd September 2016 on pages 
1 to 2 the Government of Maharashtra has directed 
that the provisions of Chapter VI of the said Act, 
shall take effect from 22nd September 2016 in the 
areas specified in the schedule to the notifications ; 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी 
महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक आहेत असे उपविभागीय 
अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर भाग , अहमदनगर यांचे मत झाले आहे ; 


and whereas, the lands mentioned in the 
schedule hereto are situated, in the areas wherein 
the provisions of Chapter VI of the said Act, have 
been taken effect as aforesaid ; 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमीनमालकांनी 
व हितसंबध असणाऱ्यांनी दाखवलेल्या कारणांचा विचार करून महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ (२) अन्वये सदरहू 
जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा 
पारनेर भाग , अहमदनगर यांनी घेतला आहे ; 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम 
३२ (१) चा वापर करून सदरहू जमिनी उपरोक्त कारणासाठी संपादन 
केल्याबाबतची ही नोटिस उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर भाग , 
अहमदनगर हे प्रसिद्ध करीत आहेत . 


____ and whereas, under Section 32 ofthe said Act , 
the State Government is empowered to acquire 
lands in the area to which Chapter VI of the said 
Act has been made applicable and are required for 
the purpose of the development by theMaharashtra 
Industrial Development Corporation (hereinafter 
referred to as " the Corporation " ) or for any other 
purpose in furtherance of the objects of the said 
Act ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० ४५ 
and whereas , by Government in Industries , 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
Energy and Labour Department No. IDC - 2016 /CR / 

वाचले : ( १) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
(311)/IND - 14 , dated 4th October 2016 issued under 
Clause © of the Section 2 of the said Act, and the 

प्रतिबंधक आदेश/ ८४२/ २०१८ , दिनांक २१ मार्च २०१८ . 
Sub - Divisional Officer, Shrigonda -Parner Sub 

( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) 
Division , Ahmednagar has been specially appointed 

आदेश 
by the State Government to perform the functions 
of a Collector, under Sections 32 , 33 , 36 and 38 of क्रमांक ड / कक्ष- ३/ एमएजी- २/ कावि- ४५०/ २०१८. - उपोद्घातात नमूद 
the said Act, delegated to him by Rule 28 of the अ . क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी दिनांक २९ मार्च २०१८ 
Maharashtra IndustrialDevelopmentRules , 1962 ; रोजी महावीर जयंती, दिनांक ३० मार्च २०१८ रोजी गुडफ्रायडे साजरा 
and whereas, the Sub -Divisional Officer, 

करण्यात येणार आहे, तसेच दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी हनुमान 
Shrigonda -Parner Sub -Division , Ahmednagar is of जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे, तसेच दिनांक १ एप्रिल 
the opinionthat thelands described inthe Schedule २०१८ पासून एकविरादेवी यात्रा, देवपूर , पेडकाई देवी यात्रा, चिमठाणे , 
hereto are required by the Corporation for तालुका शिंदखेडा येथे सुरू होणार असन, सदर यात्रौस्तवात मोठ्या 
development as an IndustrialArea ; 

प्रमाणात भाविक सहभागी होत असतात . त्या अनुषंगाने धुळे शहरात व 
and whereas , after considering the cause shown जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
by the owners in the said lands and by the other येत नाही. तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू व 
persons interested there in pursuance of sub मुस्लिम या दोन्ही समाजामध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद होण्याची 
section (2 ) of the Section 32 of the Maharashtra 

शक्यता नाकारता येत नाही. वरील यात्रा- उत्सवांच्या अनुषंगाने कायदा 
industrial Development Act , 1961, the Sub 

व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात दिनांक 
DivisionalOfficer, Sub -Division Parner - Shrigonda , 

२७ मार्च २०१८ रोजीचे ०० . ०५ वाजेपासून दिनांक १० एप्रिल २०१८ 
Ahmednagar has decided to acquire the lands in 

रोजीचे २३ .५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ (१)(३) चे 
pursuance of the said Section 32 . 

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती पोलीस अधीक्षक , 
Now , therefore , in exercise of the powers 

धुळे यांनी केलेली आहे . 
conferred by sub -section ( 1) of Section 32 of the 
said Act, the Sub - Divisional Officer, Shrigonda तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
Parner , Ahmednagar hereby publish this मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
Notification for acquiring the said lands for the व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
purpose aforesaid that is to say, for Industrial Area . कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
Schedule 

ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, 

जिल्हादंडाधिकारी , धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
District Ahmednagar, taluka Parner, 
village Waghunde Bk . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त 

असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
Gat No. Part 

Area 

पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 
H. Are ( अ) सोटे, तलवारी,बंदुका, भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

184 
160 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
196 

2 37 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
Total.. 4 21 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 
G . P . DANEJ, 

___ इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
Sub -Divisional Officer, 
Shrigonda-Parner Sub -Division , 

( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 
Ahmednagar. 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
Ahmednagar, 10th May 2018 . 

( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृतीकिंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( ह ) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
वरील कलम ३७ ( १) ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तिचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका , मोर्चा इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निर्बंध लागू नाहीत. 

सदरचा आदेश हा दिनांक २७ मार्च२०१८ रोजीचे ००. ०५ वाजलेपासून 
ते दिनांक १० एप्रिल २०१८ रोजीचे २३. ५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश हा दिनांक २७ मार्च २०१८ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
पत्र, दिनांक २३ एप्रिल २०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी 
खात्री झालेवरून मी , संदीप निचित , अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत 
व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : 

( अ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे , तलवारी, भाले , सुरे, बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे 
किंवा जमा करणे ; 


( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. 


(ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


धुळे, २७ मार्च २०१८ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये 

आदेश 


(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ - ब - १ / १५५२/ २०१८ . - पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ २९२५ / 
२०१८ , दिनांक २३ एप्रिल २०१८ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात 
सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे 
कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०१८ 
रोजी बुद्ध पौर्णिमा व दिनांक १ मे २०१८ रोजी महाराष्ट्र दिन आहे . 
तसेच जिल्ह्यात ठिकठिकाणी उरूस व यात्रा सुरु आहेत . हे उत्सव 
जिल्ह्यात सर्वत्र मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहेत , याबाबत कळविले 
आहे . 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीसनिरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे, अशा व्यक्ती . 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
११ मे २०१८ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 


या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


४७ 


सदर कालावधीत काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास 
संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी यांची 
नियुक्ती करणेबाबत कार्यवाही करावी . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २४ एप्रिल २०१८ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


संदीप निचित , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 


__ अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 

कलम ३७ (१ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे :- - 

( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थविनापरवानगी 
बरोबर नेणे; 

( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 

( घ ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेशनिर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे. 


अहमदनगर , २४ एप्रिल २०१८ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये 


आदेश 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 
___ हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानसार कर्तव्यपर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे. अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास , 
तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 


क्रमांक कक्ष- १ /पिओएल - १/ १९९७/ २०१८ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ / ३७ ( १) ( ३)/ 
२१४१ / २०१८ , दिनांक २४ एप्रिल २०१८ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील कायदा 
व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडीच्या पाश्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय 
घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध 
कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू 
मुस्लिम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वादनिर्माण होण्याची शक्यता 
असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. राज्यात इंधनाची दरवाढ होत असल्याने विविध पक्ष, संघटनांकडून 

आंदोलने चालू आहेत . दिनांक २० एप्रिल २०१८ पासून विधान परिषद 
निवडणूक , ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक / पोट -निवडणुका जाहीर झाल्याने 
आचारसंहिता लाग करण्यात आलेली आहे. तसेच मुंबई- नागपूर समृद्धी 
महामार्गासाठी , शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने , 
त्याचेनिषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे , रास्ता रोको, उपोषण 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण, येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या 
असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलहनिर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक 
१ मे २०१८ चे ००. ०० ते दिनांक १४ मे २०१८ चे २४ .०० वाजेपावेतो 
मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) चे आदेश लागू करण्याची 
पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचपेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा 
मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 
सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 

न लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना, तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक २ मे २०१८ चे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
___ १४ मे २०१८ चे २४. ०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस 
आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजी माझ्या सहीनिशी 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

नाशिक. 


नाशिक, २६ एप्रिल २०१८ . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दिनांकास प्रसिद्ध झालेली आहे . 


गुरुवार , मे १० , २०१८ / वैशाख २० , शके १९४० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

प्रपत्र ड 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 

जिल्हा अहमदनगर 
क्रमांक डीसी/कार्या/९- क/ ९७९ / २०१८ . - मी , अभय महाजन , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या व्यक्तींची “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याचे तारखेपासून ५ वर्षेकिंवा 
पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्यांची नोंद 
आढळल्यास, त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt) जाहीर केले असल्यास, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा, कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मोहर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसील 
कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेबाबतची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी पोलीस अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल , त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 
२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार 


साक्षांकनाचे काम : विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे” काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन 
करू नये . रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित “ साक्षांकन ” करावे . मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन 
केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना 
उघडकीस आल्यास, त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 
३ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना 

(एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती “मानसेवी ” असल्यामुळेविशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय 
असणार नाहीत . 

( दोन ) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी 
त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये . 

( तीन) “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळखपरेड ” तसेच “ मृत्युपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये . 
( चार ) “ उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ” देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील. 

( पाच) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

अनुसूची 
तालुका नेवासा 


अ . क्र . 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


डिके सुरज केशवराव 
जावळे तुकाराम बबनराव 


जैनपूर 
सलाबतपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


४९ 


अनुसूची - चालू 
तालुका नेवासा - चालू 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


३ 


खेडले काजळी 


सलाबतपूर 
सलाबतपूर 
प्रवरा संगम 


दिघी 


प्रवरा संगम 


गोधेगाव 
गोगलगाव 


जवळे बु . 


कोरडे संतोष पुंजाहरी 
तांबे मच्छिंद्र ठकाजी 
तांबे अशोक भानुदास 
पहाड देविदास काशिनाथ 
गवळी सागर बबनराव 
जाधव बाबासाहेब पदमनाथ 
अरगडे नानासाहेब सोपान 
मते दिपक अशोक 
जरिपटके विकास त्रिंबकराव 
शेळके किशोर पुंजाराम 
शेळके संदिप हरिभाऊ 
काळे सर्जेराव रभाजी 
बोठे गणेश सुभाष 
चक्रनारायण संतोष सुधाकर 
अण्णदाते मधुकर गोविंद 
सावंत रुख्मिनी सुखदेव 
पंडीत ज्ञानेश्वर सुखदेव 
गोल्हार प्रशांत रामदास 


गळनिंब 


गळनिंब 
गळनिंब 


देवगड 


नेवासा खु. 


भानसहिवरे 


नेवासा खु. 


नेवासा खु. 


कुकाणा 


कचरे सोमनाथ लक्ष्मण 


कुकाणा 


कुकाणा 
तरवडी 


नेवासा खु. 


सलाबतपूर 
तरवडी 
चिलेखनवाडी 


कावरे रावसाहेब भाऊसाहेब 
महाशिकारे शिवाजी कोंडीराम 
देशमुख अरुण दिगंबर 
खाटीक लहु साहेबराव 
कान्हेकर सुषमा विष्णु 
आळकुटे कैलास जालिंदर 
लंघे प्रविण बाळासाहेब 
जगताप संभाजी रामराव 
साळुके नवनाथ शिवाजी 
कापसे सुदाम रघुनाथ 
वाडेकर माधुरी एकनाथ 
राऊत योगेश रामकिसन 
गरगडे उत्तमराव बाबासाहेब 


शिरसगाव 


गेवराई 


शिरसगाव 


नेवासा खु. 
उत्सळ दुमाला 
उत्सळ दुमाला 
वरखेड 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १७ - २३, २०१८ / वैशाख २७ ते ज्येष्ठ २, शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


तालुका राहुरी 


अ . क्र . 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


० 


देवळाली प्रवरा 


कराळे सुनिल दत्तात्रय 
कोठुळे सुचिन सुरेश 


देवळाली प्रवरा 


w 


विघे गणेश चंद्रसेन 


देवळाली प्रवरा 


c 


आग्रे कविता सुभाष 


म्हैसगाव 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ एप्रिल २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND YERAWADA. PUNE- 411006 . EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


